महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, (प्रशासन शाखा) गट-ब 
संवर्गातील उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम संवर्गात 
सरळसेवेमधून नियुक्‍त झालेल्या अधिकाऱ्यांचा 
परिविक्षाधीन कालावधी पूर्ण करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र हासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन आदेश क्रमांक : पकास-२४१७/प्र.क्र.३०६/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ३१ Yes, २०१९ 


पहा :- शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक- एसएटी-४२३११/प्र.क्र.४७६/प्रशा- 
दिनांक ४ मार्च, २०१४ 


शासन आदेठा :- 


महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-ब (प्रशासन शाखा) सवंर्गातील उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम पदावरील 


खालील अधिकाऱ्याची संदर्भीय शासन निर्णयान्वये २ वर्षाच्या परिविक्षाधीन कालावधीकरिता नियुक्‍ती 
करण्यात आली होती. 


अ. | अधिकाऱ्याचे नाव | शासन | शासन | रकाना-४ | परिविक्षा | रकाना-६ परिविक्षा 
क्र. सेवेत ।सेवेतरुजू | मधील | कालावधीत | मधील कालावधीत 
नियुक्ती | झाल्याचा | दिनांका | घेतलेली | कारणामुळे | समाधानकारकरि 


केलेल्या | दिनांक | नुसार | अर्जित/ | वाढलेला त्या पूर्ण केल्यामुळे 


आदेशाचा परिविक्षा | परिवर्तित | परिविक्षा | शासनसेवाज्या 
दिनांक कालावधी | रजाव ।कालावधी पूर्ण दिनांकापासून पुढे 
पूर्ण होण्याचा कालावधी | होण्याचा | चालू ठेवावयाची 

दिनांक दिनांक | आहे तो दिनांक 


ae 1.10 


श्रीमती अश्विनी ४.०३.१४ |१९.०३.१४ | १८.०३.१६। निरंक १८.०३.१६ १९.०३.१६ 
अनिल लाटकर, 
गटशिक्षणाधिकारी 


2. सदरहू अधिकाऱ्यांनी परिविक्षाधीन काळावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण केला असल्यामुळे 


त्यांची नियुक्‍ती त्यांच्या नावांसमोर रकाना क्र. ८ मध्ये दर्शविलेल्या दिनांकापासून पुढे चालू ठेवण्यात 
येत आहे. 


शासन आदेशा क्रमांकः पकास-२४१७/प्र.क्र.३०६/प्रशा-२ 


3. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०८०११७३८२१६७२१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by Santosh Basaveshwar Mamadapure 
Sa n to ५ h DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=School 
Education and Sports, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=3bfe111652996d95372924b1d22cdf88b33dfa2a3d 
Basaveshwar e3d8ea011b7d83adc40cb6, 
serialNumber=557abe7a7 194ec5ddc74df537d7d57a9dbda2 
0b1937a2e41983c35f6a38b6ad8, cn=Santosh Basaveshwar 
Mamadapure Neato 
Date: 2019.08.01 17:43:40 +05'30' 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. आयुक्त (शिक्षण), शिक्षण आयुक्त यांचे कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

२. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद 

३. संबंधित जिल्ह्यांचे शिक्षणाधिकारी 

४. महालेखापाल (लेखा परीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 
५. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 

६. संबंधित अधिकारी (आयुक्त (शिक्षण) यांचे कार्यालयामार्फत) 

७. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


